मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, नागपूर खंडपीठ 
यांनी रिट याचिका क्र. ३६९६/२०१८ व इतर 
याचिकांप्रकरणी दिनांक २८ एप्रिल, २०२२ 
रोजी दिलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने विशेष 
शिक्षकांच्या थकीत वेतनासाठी निधी वितरीत 
करण्याबाबतचे शुद्धिपत्रक 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः याचिका-२०२२/प्र.क्र.१०७/एसडी-१ 
मंत्रालय, चौथा मजला, विस्तार इमारत, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मुंबई- ४०० ०३२ 
तारीख: ०७ जून, २०२२ 


वाचा - 
१) रिट याचिका क्र. ३६९६/२०१८ व इतर याचिकांप्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, 
नागपूर खंडपीठ यांचे दिनांक २८.४.२०२२ चे आदेश 
२) वित्त विभाग (व्यय) अर्धशासकीय पत्र क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ ३, दिनांक ५.४.२०२२ 
३) वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ४.४.२०२२ 
४) शासन निर्णय क्रमांकः याचिका-२०२२/प्र.क्र.१०७/एसडी-१, दिनांक १.६.२०२२ 


शासन शुद्धिपत्रक- 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. याचिका-२०२२/प्र.क्र.१०७/एसडी-१, दिनांक 
१.६.२०२२ मधील परिच्छेद-५ रद्द करण्यात येत असून सदर परिच्छेद पुढील प्रमाणे वाचण्यात यावाः- 


“सदर खर्च "मागणी क्रमांक ई-२, २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १०६- 
शिक्षक व इतर खर्च, (०१) समग्र शिक्षा अभियान, (०१) (०२) समग्र शिक्षा अभियान (सर्वसाधारण) 
(राज्य हिस्सा Yo टक्के), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर), (२२०२ 16.92)" या लेखाशिर्षाखालील 
सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षामध्ये उपलब्ध असलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. यासाठी 
सहसचिव/ उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांना नियंत्रक अधिकारी व अवर सचिव/ 
कक्ष अधिकारी, रोख/ लेखा शाखा, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी घोषित करण्यात येत आहे. संबंधीत आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी सदर निधी 
कोषागारातून आहरीत करून शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांच्या खात्यात जमा करावा.” 


शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः याचिका-२०२२/प्र.क्र.१०७/एसडी-१ 


2. सदर शासन शुद्धिपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०६०७१८१३३११३२१ असा आहे. हे शुद्धिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SANTOSH 
UMESHRAO 
GAIKWAD 


(संतोष गायकवाड ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 

२. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

३. राज्य प्रकल्प संचाळक (समग्र शिक्षा अभियान), चर्नी रोड, मुंबई 

४. शिक्षण संचालक (प्राथमिक/ माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

५. नियोजन विभाग, कार्यासन-१४७१ 

६. वित्त विभाग, कार्यासन कोषा-प्रशासन -५, व्यय-५, अर्थसंकल्प- ३, अर्थसंकल्प-८, 
मंत्रालय, मुंबई 

७. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१ व २, मुंबई /नागपूर 

८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ व 2, मुंबई /नागपूर 

९. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई - ६३ 

१०.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

११.सह सचिव/ उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२.अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, अर्थसंकल्प कार्यासन, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 

१३.अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, रोख शाखा, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई 

१४.निवड नस्ती- कार्यासन एसडी-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


